राज्यातील आपत्कालीन परिस्थितीत 
स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन 
शाळांना सुट्टी जाहीर करण्याचे 


अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना 
प्रदान करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 


शासन परिपत्रक क्रमांक :- संकीर्ण-२०१९ /प्र.क्र.१९९ / एस.डी.२ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई - ४०० 032 
दिनांक:-०२ ऑगस्ट, २०१९. 


संदर्भ :-आपत्ती व्यवस्थापन कायदा -२००५, दि.२३ डिसेंबर, २००५ 


परिपत्रक :- 
राज्यात माहे जून, जुले, ऑगस्ट तसेच सप्टेंबर या कालावधीमध्ये बऱ्याचदा संततधार 


पाऊस, सखल भागांमध्ये पाणी साचणे, पावसाच्या पाण्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होणे असे प्रकार 
घडत असतात. अनेक ठिकाणी धरणाचे पाणी सोडल्यामुळे नदीच्या प्रवाहातील पाण्याची पातळी 
वाढते, अतिवृष्ठी, पूर परिस्थिती, यामुळे शाळेत नदी /ओढ्यामार्गे जाणाऱया येणाऱ्या शाळकरी मुलांना/ 
विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना /शाळेच्या शिक्षकांना बिकट परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. अशावेळी 
काही शाळकरी मुलांच्या जिवितास धोका निर्माण झाल्याच्या घटनाही घडतात. 

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५ (Disaster Management Act-2004) अनुसार 
जिल्हाधिकारी हे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. सबब, आपत्तीच्या 
पूर्वसूचनेवरून, हवामान खात्याच्या अंदाजावरून तसेच त्या-त्या भागातील स्थानिक परिस्थितीचा 
आढावा घेऊन, संपूर्ण जिल्ह्याकरिता अथवा जिल्ह्यातील ठराविक स्थानिक क्षेत्रातील शाळांना सुट्टी 
जाहीर करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 

जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ज्या दिवशी सुट्टी जाहीर केली जाईल, त्या दिवशी शाळेमध्ये परिक्षा 
सुरू /आयोजित असल्यास, शाळा स्तरावरील परीक्षांचे पुनर्नियोजन करून पुनर्परिक्षा घेण्याचे 
अधिकार संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना रहातील. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शिक्षण मंडळ व महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद यांच्यामार्फत घेण्यात येत असलेल्या परिक्षा सुरू 
/आयोजित असल्यास, जिल्हाधिकारी यांचे सुट्टीचे आदेश विचारात घेवून, परिक्षांसंदर्भात पुनर्परिक्षा 
घेण्याचे अधिकार अनुक्रमे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ व महाराष्ट्र राज्य 


परिक्षा परिषद यांना राहतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९ /प्र.क्र.१९९ / एस.डी.२ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०१९०८०२१५५४१९०९२१ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१) 
2) 
2) 
8) 
4) 
&) 
(9) 
८) 
९) 
१०) 
११) 
१२) 
१३) 
१४) 
१द) 
१६) 
419) 
१८) 
१९) 
२०) 


Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 


S 1 V a [| n a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education And Sports Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
© 2.5.4.20=065279b98828b 1456ad0d62a97fa45eee948af8ab 
S | d d h a rt h K h a fa t e5a27104d4e132c5bd1d93a, cn=Suvarna Siddharth Kharat 
Date: 2019.08.02 17:37:33 +05'30' 
v 
(डॉ.सुवर्णा सि.खरात) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

सर्व सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा /विधानपरिषद , विधानभवन, मुंबई 
मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.सचिव (मदत व पुनर्वसन), मंत्रालय, मुंबई 

मा.आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मा.जिल्हाधिकारी (सर्व) 

मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रिडा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव 

शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्य. व उच्च माध्य. शिक्षण मंडळ, पुणे. 
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद 

विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्य.(सर्व) व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळ . 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 

सर्व गटशिक्षणाधिकारी 

सर्व शिक्षण निरीक्षक, (उत्तर / दक्षिण / पश्चिम), मुंबई 

सर्व माध्यमिक झाळांचे मुख्याध्यापक 

निवड नस्ती - एसडी-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


